परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 


योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत.... 
दिवंगत अल्ताब अ. सत्तार चौधरी (तलाठी) 


डळ 


तश शशी 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दुरध्वनी क्र. (०२२) २२७९३७५४ Email: 808१0.9(8॥8॥8॥/95॥[॥9.090४७.॥॥ 
क्रमांक : सानुग्र-२०२१/प्र.क्र.२८/ई-१० दिनांक : १० मार्च, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९/०९/२०१८ 


२) जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचे पत्र क्र.२०२१/लेखा शाखा/सं-२/आरआर-४७३/२१, 
दि.२३.०७.२०२१ अन्वये सानुग्रह अनुदान मंजुरीचा सादर केलेला प्रस्ताव. 

३) कै. अल्ताब अ. सत्तार चौधरी (मयत तलाठी) यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती / कायदेशीर 
वारसदार श्रीमती अलमास अल्ताब चौधरी यांचा परिभषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरिता प्राप्त झालेला दिनांक 
१५.०६.२०२१ रोजीचा अर्ज. 

आदेठा 
उपरोक्त संदर्भ क्रमांक (२) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावासोबत श्रीमती अलमास अल्ताब चौधरी यांच्या उपरोक्त संदर्भ क्रमांक (३) येथे नमूद केलेल्या 
अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्र.(१) येथील वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक : अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, 
कै. अल्ताब अ. सत्तार चौधरी (मयत तलाठी) यांच्या नामनिर्देशित व्यक्‍तीस / कायदेशीर वारसास श्रीमती 
अलमास अल्ताब चौधरी यांना सानुग्रह अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजूर 
करीत आहेत. 
सदर “सानुग्रह अनुदान” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी 
दिनांक ०४.१२.२०१८ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ वर्षे कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 
सदर खर्च “मागणी क्र.जी-६, २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी, १०३, 
अनुकंपा भत्ते, (००॥(०६)-परिभाषित अंशदान / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
(२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०३१११०३२५४५५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. | 
SANJAY BANKAR : 
(संजय बनकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: माहिती तथा पुढील उचित कार्यवाहीस्तव अग्रेषित, 
(१ जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
(२ जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर यांना (दोन प्रती) 
(३) तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, बार्शी, जि. सोलापूर 
(४) 
(4) 


४) श्रीमती अलमास अल्ताब चौधरी, मु.पो. वैराग, गांधी चौक, ता. बार्शी, जि. सोलापूर. 
५ निवड नस्ती (कार्यासन ई-१०) 


